महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसब-१३२०/प्र.क्र.४०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 39.02.2020 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खाली नमूद उप सचिव यांची बदली 
करण्यात येत असून त्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर, स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग | बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
La. | २ 3 PB 
श्री.अरुणकुमार शिवपुत्रप्पा बेळगुद्री, | नियोजन विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
उप सचिव 
3. सदर शासन SIS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८३११६४१०५५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ.मु.स.(सेव), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


५. संबंधीत अधिकारी (विभागामार्फत) 


